@ 


डे, 


महाराष्ट्र शासन 
तात्काळ/ई-मेल पूरकपत्र क्र. जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 
ई-मेल : medd.prashal @gov.in वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
नवीन गो.ते.संकुल इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : ०३/११/२०२२ 


विषय:- सर्व शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद / होमिओपॅथी महाविद्यालये व त्यास 
संलग्नित रुग्णालये, प्रशिक्षण व आरोग्य पथके इत्यादी करीता आवश्‍यक असणा- 
या औषधे, सर्जिकल्स साहित्य, कन्झ्युमेबल्स व तद्‌नुषंगिक बाबी तसेच यंत्रसामुग्री 
व साधनसामुग्री बाबींचा Sardar जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये करणेबाबत. 


संदर्भ:- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, जिवायो- 
२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१, दिनांक २७/०७/२०१८. 
२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, जिवायो- 
२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१, दिनांक ०९/१२/२०२०. 
३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, जिवायो- 
२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१, दिनांक १८/०३/२०२१. 
४ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, वैशिवि- 
२०२२/प्र.क्र.४५/प्रशा-२, दिनांक ०७/०३/२०२२. 


66: पूरकपत्र 39 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखाळीळ राज्यातील विविध शासकीय 
वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद / होमिओपॅथी महाविद्यालये तसेच त्यास संलग्नित असलेली रुग्णालये व 
प्रशिक्षण आरोग्य पथके येथे रुग्णसेवा व विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनासाठी विभागास प्राप्त होणा-या 
विविध लेखाश्रीर्षाखाली तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेमधून मिळणा-या निधीमधून औषधे, सर्जिकल्स 
साहित्य, कन्झ्युमेबल्स व तद्‌नुषंगिक बाबी तसेच यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याबाबत 
संदर्भ क्र.१ ते ४ येथे नमूद शासन निर्णयांन्वये मार्गदर्शक सूचना तसेच विभागाच्या नियंत्रणाखालील 
वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद / होमिओपॅथी महाविद्यालये व रुग्णालये यांची यादी निर्गमित करण्यात 
आलेली आहे. 
२. आता, सदर शासन निर्णयांतील परिशिष्ट-अ मध्ये विभागाच्या नियंत्रणाखाली सद्यस्थितीत 
नव्याने सुरु झालेल्या तसेच भविष्यात सुरु होणा-या सर्व शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद / 
होमिओपॅथी महाविद्यालये व रुग्णालयांचा नावाचा समावेश सदर पूरक पत्रान्वये करण्यात येत 
आहे. 


पूरकपत्र क्रमांकः जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 


“परिशिष्ट-अ” 


अनु.क्र. जिल्ह्याचे नाव जिल्ह्यात येणा-या संस्था 
रायगड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अलिबाग 
२ सातारा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा 
३. | नंदुरबार शासकीय वेद्यकौय महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार 
४. ।सिधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिधुदुर्ग 
५. | उस्मानाबाद । शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, उस्मानाबाद 
६. । परभणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, परभणी 
७. । रत्नागिरी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, रत्नागिरी 
८. ।गडचिरोलळी । शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गडचिरोली 
९. । पुणे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, बारामती 
६. । जळगांव शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव 
१०. ।सर्वजिल्हे । विभागाच्या नियंत्रणाखाली भविष्यात सुरु होण्यासाठी प्रस्तावित सर्व 
शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद / होमिओपॅथी महाविद्यालये व 
रुग्णालये 
3. सदर पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक २०२२११०३१३१४३८०४१३ असा आहे. हे आदेश डिजिटल 


स्वाक्षारीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


आयुक्‍त, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.11.07 16:58:32 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया ae) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी. 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई 


मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


पूरकपत्र क्रमांकः जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 


) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) महाळेखापाल-१/ २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 
१२) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन जीव-औषधी निर्माण महामंडळ, मुंबई 
१३) संचालक ,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन ,मुंबई 
१४ संचालक, आयुष संचाळनालय, मुंबई 
१५) कार्यासन अधिकारी (व्यय-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१७ सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


द 
9 


eS 


vo 


१८) सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालये 

१९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२०) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२१) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२२) सर्व सह सचिव/ उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२३) सर्व कार्यासन अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२४) निवडनस्ती (प्रशासन-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


